श्री.छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार 
रुग्णालय, सोलापूर या संस्थेस जिल्हा वार्षिक 
योजनेतर्गत मंजूर अनुदानातून यंत्रसामुग्री 
खरेदीस सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.२३७/प्रश्ञा-१, 
गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 
९ वा मजला, HATHA, मुंबई -४०० ००१. 
दिनांक : २५ सप्टेंबर, २०२४ 
वाचा: १) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक 
१५.०३.२०२४ 
२) आयुक्त, शिक्षण व आयुष, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.संवैशिवसं/ यंसाख/ 
म/१३७३२/२०२४, दिनांक १६.०९.२०२४ 


प्रस्तावना : 


विभागाच्या अधिपत्याखालील श्री.छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालय, सोलापूर 
या संस्थेस जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून १२८ स्लाईस मल्टी डिक्टेटर 
सी.टी.स्कॅन मशीन विथ इलेक्ट्रीक अँण्ड सीव्हील टर्न की (बाय बॅक) खरेदी करण्यास दिनांक 
94.03.2028 अन्वये रुपये १२,७५,००,०००/- इतक्या रकक्‍्कमेस प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात आळी आहे. सदर प्रशासकीय मान्यतेच्या अनुषंगाने संस्थास्तरावर ई-निविदा प्रक्रिया 
राबविली असता निविदेचे न्युनतम दर हे प्रशासकीय मान्यतापेक्षा अधिक असल्याने सदर यंत्राची 
एकूण सर्व करांसहीत रुपये १४,८०,९०,०००/- इतक्या रक्कमेचा न्युनतम देकार प्राप्त झाला होता. 
याबाबत देकार प्राप्त निविदाकारासोबत वाटाघाटी करुन २% कमी करुन सवलतीचा देकार 
१४,५१,२८,२००/- इतका येत आहे. यास्तव, सदर यंत्राच्या प्रशासकीय मान्यतेच्या किंमतीपेक्षा 
रुपये १,७६,२८,२००/- इतक्या अतिरिक्‍त निधी आवश्‍यकता असल्याने त्यास अनुसरुन सुधारीत 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासन विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


विभागाच्या अधिपत्याखालील श्री.छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालय, सोलापूर 
या संस्थेस सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून १२८ 
स्लाईस मल्टी डिक्टेटर सी.टी.स्कॅन मशीन विथ इलेक्ट्रीक अँण्ड सीव्हील टर्न की (बाय बॅक) 
खरेदी करण्यासाठी सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याचा प्रस्ताव संचालनालयाने 
शासनास सादर केला आहे. सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने १४,५१,२८,२००/- (रुपये चौदा कोटी, 
एकावन्न लक्ष, अठ्ठावीस हजार, दोनशे फक्त) (सर्व करांसहीत) इतक्या किंमतीची खालील तक्त्यात 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.२३७/प्रशा-१ 


नमूद टर्न की तत्वावरील यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यास या शासन निर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन 
राहून सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ.क्र यंत्राचे नाव नग । दि.१५.०३.२०२४ | वाढीव किंमत | एकूण सुधारीत 
संख्या प्रशासकीय (सर्व करांसहीत) किंमत 
मान्यतेतील किंमत (सर्व करांसहीत) 
(सर्व करांसहीत) 
१ १२८ स्लाईस मल्टी i 92,(94,00,000 १,७६,२८,२०० | 9¥,49,2¢,200 
डिक्टेटर 
सी.टी.स्कॅन मशीन 
विथ इलेक्ट्रीक 
अँण्ड सीव्हील टर्न 
की (बाय बँक) 
एकूण १२,७५,००,००० १,७६,२८,२०० | १४,५१,२८,२०० 
अटी :- 
१) सदर विषयी संदर्भ ०१ येथे नमूद शासन निर्णयातील सर्व अटी व लेखाशीर्षाचे माध्यम 
कायम राहील. 


२) सदर यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीची प्रशासकीय मान्यता संबंधित संस्थेस जिल्हा 
वार्षिक योजनेंतर्गत मंजूर व उपलब्ध होणाऱ्या निधीच्या अधिन राहून प्रदान करण्यात येत 
आहे. 

२. प्रस्तुत विषयी यंत्रसामुग्रीसाठी येणारा खर्च खालील लेखाशीर्षातंर्गत मंजूर होणा-या 
अनुदानातून भागविण्यात येईल.- 


मागणी क्रमांक : ओ-३३ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
(३९) (0१ - शासकीय रुग्णालयारीता यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रींची खरेदी 
(कार्यक्रम) 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 
(४२१० २८५९) श्री.छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालय, 
सोलापूर 


३. सदर शासन निर्णय,नियोजन विभागाचा अ.नौ.सं.क्र.१५/१४८१, दिनांक १४.०३.२०२४ 
नुसार व वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ विनियम, दिनांक 
१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग-२, अनुक्रमांक-३, 
नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.२३७/प्रशा-१ 


es सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९२५१४२९००३२१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
ANIL 010000, 
(0९0॥॥ यया 
AHIRE कक 
(अनिल आहिरे) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१) आयुक्‍त (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 

२) जिल्हाधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, सोलापूर 

३) महालेखाकार - 9/2 (लेखा परिक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 

४) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 
) 
) 
) 


५) अधिष्ठाता, श्री.छत्रपती शिवाजी महाराज व सर्वोपचार रुग्णालय, सोलापूर 
६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर 
७) निवडनस्ती (प्रशा-१) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


